सन २०१४-१५ मधील मोटार वाहन 
निरिक्षकांच्या बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी ०३१४/प्र.क्र.११४/परि-३ 
जागतीक व्यापार केंद्र , 30 वा मजला, सेंटर-१ इमारत, 
कॅप्टन VHT पेठे मार्ग, कफ परेड, मुंबई- Yoo ००५. 
दिनांक: १७ मे, २०१४ 
शासन आदेश:- मोटार वाहन विभागातील खालील मोटार वाहन निरीक्षकांच्या प्रशासकीय 
कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या, प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात 


बदल्या करण्यात येत आहेत :- 

अ.क्र. मोटार वाहन निरीक्षकांचे | सध्या कार्यरत | बदलीने पदस्थापनेचे 

नाव ठिकाण/ परिवहन | परिवहन कार्यालय 
कार्यालय 

१ श्री. औताडे अजय नांदेड औरंगाबाद 

२ श्री. आवाड प्रविण ठाणे कल्याण 

३ श्री. बाबर प्रविणकुमार कोल्हापूर नाशिक 

४ श्री. बागडे प्रविण कोल्हापूर सातारा 

4 श्रीमती बांभळे माधूरी कल्याण ठाणे 

६ श्री. बनसोडे प्रदिप हिगोली नंदूरबार 
श्री. TS गोरखनाथ पुणे पुणे 
श्री. भगत राहूल अमरावती अकोला 
श्री. भारांबे किशोर अकोला नंदूरबार 

१० श्री. भारती गणेशा नंदूरबार वसई 

1११ | १ श्री. भिवागजे रविंद्र सिधुदूर्ग वसई 

१२ श्री. बोधले सचिन नंदूरबार धुळे 

१३ श्री. चौधरी देवराम धुळे औरंगाबाद 

१४ श्री. चौधरी सुधीर नांदेड सोलापूर 

१५ श्री. चौधरी विलास नांदेड नंदूरबार 

१६ श्री. चिकुडंकर निवास कोल्हापूर ठाणे 

१७ श्री. चिचोळकर प्रशांत नागपूर (ग्रामीण) बुलढाणा 

१८ श्री. दबडे विजय नांदेड नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१४/प्र.क्र.११४/परि-२३ 


अ.क्र : वाहन निरीक्षकांचे | सध्या कार्यरत | बदलीने पदस्थापनेचे 

नाव ठिकाण/ परिवहन | परिवहन कार्यालय 
कार्यालय 

१९ श्री. दरगोडे विजय नांदेड जालना 

२० श्री. ढेगरे राजकिशोर अमरावती मुंबई (पूर्व) 

२१ श्री. धोटे निळेठा पनवेल वाशी 

२२ श्रीमती दिवटे स्मीता ठाणे मुंबई (मध्य) 

२३ श्री. डोइफोडे दिगंबर परभणी लातूर 

२४ श्री. गायकवाड अभिजीत । जळगाव उस्मानाबाद 

२५ श्री. गौर राजेंद्र नागपूर (ग्रामीण) चंद्रपूर 

२६ श्रीमती विदा गुरावे अहमदनगर पिंपरी-चिंचवड 

२७ श्री. हत्तरकर शामराव पनवेल कोल्हापूर 

२८ श्री. हेमाडे हेमंत धुळे जळगाव 

२९ श्री. होलमुखे संभाजीराव । नंदूरबार पनवेल 

३० श्री. इंगळे उदय नंदूरबार पनवेल 

३१ श्री. इटाइ UT चंद्रपूर नांदेड 

३२ श्री. जाधव दिपक धुळे नंदूरबार 

33 श्री. जाधव किरण पनवेल ठाणे 

३४ श्री. जामसांडेकर रमेठा पनवेल मुंबई (मध्य) 

३५ श्री. जोशी गणेठा कल्याण पनवेल 

३६ श्री. जोशी संजय भंडारा नांदेड 

३७ श्री. काळे नंदकिशोर लातूर जालना 

३८ श्री. कांबळे राजाराम उस्मानाबाद नांदेड 

३९ श्री. कान्हेरे दिपक ठाणे पनवेल 

४० श्री. कराड प्रकाशा पनवेल बोरिवली 

४१ श्री. कासार शाम नागपूर (हहर) नांदेड 

BQ श्री. काजी जफर मुंबई (पूर्व) अमरावती 

४३ श्री. केदार अनिल सोलापूर जळगाव 

४४ श्री. खाडे मानसिंग ठाणे सिधुदुर्ग 

४५ श्री. खैरकर प्रमोद नागपूर (ग्रामीण) भंडारा 

४६ श्री. कोटकर प्रविण धुळे नागपूर (ग्रामीण) 

४७ श्री. कुलकर्णी भालचंद्र सातारा सांगली 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१४/प्र.क्र.११४/परि-२३ 


अ.क्र : वाहन निरीक्षकांचे | सध्या कार्यरत | बदलीने पदस्थापनेचे 
नाव ठिकाण/ परिवहन | परिवहन कार्यालय 
कार्यालय 
४८ श्री. कुलकर्णी प्रमोद पुणे बारामती 
४९ श्री. POPU IIL चंद्रपूर नागपूर (ग्रामीण) 
Yo श्री. कुंकोकर प्रदीप धुळे नागपूर (ग्रामीण) 
५१ श्री. लागू श्रीकांत नागपूर (ग्रामीण) औरंगाबाद 
GQ श्री. मगदूम मुरलीधर औरंगाबाद नागपूर (27S) 
५३ श्री. माळवदे TART बारामती पुणे 
५४ श्री. मंडलीक साहेबराव नंदूरबार नागपूर (ग्रामीण) 
५५ श्री. नागपूरे गजेंद्र भंडारा नांदेड 
५६ श्री. नाकाडे उदयकुमार अमरावती नागपूर (ग्रामीण) 
५७ श्री. निमसे संदीप मालेगाव कल्याण 
५८ श्री. पैठणकर मनोज वाशी धुळे 
५९ श्री.पाटील आनंद सांगली सोलापूर 
६० श्री. पाटील अंकुठा पिंपरी-चिंचवड सोलापूर 
६१ श्री. पाटील प्रकाशा धुळे कोल्हापूर 
६२ श्री. पाटील राजेंद्रकुमार । मालेगाव ठाणे 
६3 श्री. पवार संजय अकोला चंद्रपूर 
६४ श्री. पवार विनायक बारामती अकोला 
६५ श्री. फुंडे संजय सोलापूर पनवेल 
६६ श्री. पिठेकर विजयचंद्र नाशिक धुळे 
६७ श्री. पोळानी नरेठठा नागपूर (ग्रामीण) कोल्हापूर 
६८ श्री. पोतदार ART पुणे नागपूर शहर 
६९ श्री. पुनसे निरंजन गडचिरोली सोलापूर 
७० श्री. रगडे रावसाहेब धुळे परभणी 
७१ श्री. राठोड उत्तम नांदेड पुणे 
७२ श्री. राठोर सचिद्रकुमार नागपूर (हाहर) धुळे 
(93 श्री. राऊत प्रताप गडचिरोली वाशीम 
७४ श्री. साळी प्रशांत सांगली धुळे 
७५ श्री. सातपूते रमेश सांगली धुळे 
७६ श्री. सय्यद नजीर सोलापूर नंदूरबार 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१४/प्र.क्र.११४/परि-२३ 


अ.क्र म वाहन निरीक्षकांचे | सध्या कार्यरत | बदलीने पदस्थापनेचे 
नाव ठिकाण/ परिवहन | परिवहन कार्यालय 
कार्यालय 
७७ श्रीमती सोनार सोनाली मुंबई (मध्य) मुंबई (पश्चिम) 
७८ श्री. सोनारकर मिलिद नागपूर (शहर) हिगोली 
७९ श्री. सुर्यवंशी महादेव सोलापूर पुणे 
८० श्री. ठाकरे दयानंद वसई धुळे 
८१ श्री. तिम्हानकर विजय नांदेड नागपूर (27S) 
८२ श्री. वरोकार गोपाळ जालना नांदेड 
८३ श्री. विधाते सचिन कोल्हापूर सांगली 
८४ श्री. वाघ ART नाशिक ठाणे 
८५ श्री. वाघ प्रदिप जालना नांदेड 
८६ श्री. झगडे संतोष सोलापूर अमरावती 
८७ श्री. SS राजेद्र वसई जळगाव 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ च्या कलम ४ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या पूर्व मान्यतेने सदर बदल्या करण्यात येत आहे. 

3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबंधीत प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी खाळील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची वाट न पाहता 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

ब) बदली झालेले अधिकारी यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रुजू करून न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ निर्माण झाल्यास देय होणाऱ्या वेतन व भत्त्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

क) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यास 
पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी ०३१४/प्र.क्र.११४/परि-२३ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५१७१२२७२०१६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Bhimrao 
R Wadh: 
B h | mM r aod DN. CN = Bhimrao Ramrao 
Wadhave, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 
R a mM (१0 GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Wad h ave Date: 2014.05.17 12:47:24 +05'30 


(भि.रा.वाढवे) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 

सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवडनस्ती/परि-३ 


Cc Av A  -0 


o~ 
«> 
रक 


oa (२ ७ —& 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


